FRAINA 


Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 26th February 2015 . 


M UPSLCrer 


HEIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ४] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १९ - २५ , २०१५/ माघ-फाल्गुन ३०-६ , शके १९३६ [ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १०. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


नाही . | भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
नाही . | 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१ - १० निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . ४५ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक -०७ - २०१५. – 
श्रीमती जे . आर . पुलाटे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग देऊळगांव राजा यांना दिनांक १३- ०१ - २०१५ ते १५ -०१ - २०१५ 
पर्यन्तची एकून ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व प्रशासकीय पदभार श्री . सु . ग . दबडगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
देऊळगांव राजा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्रीमती जे . आर . पुलाटे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग देऊळगांव राजा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ , मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जे . आर . पुलाटे , दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग देऊळगांव राजा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , देऊळगांव 
राजा म्हणून स्थानापन्न राहिले असत्या . 

श्रीमती जे. आर. पुलाटे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग देऊळगांव राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७९ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 
अ- एक - १ (१५९५). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १९- २५ , २०१५/माघ- फाल्गुन ३०-६, शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ४६ 

आदेश 


मंजूर केलेली १३ दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक १५ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक -०८ - २०१५ . – 


___ भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ४८ 

आदेश 


श्रीमती ए . डी . सावंत , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना दिनांक १५ -०१ - २०१५ ते १७- ०१ - २०१५ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे पदाचा न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय पदभार श्री . ए . एम . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश- ३ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी पाहावा . 

श्रीमती ए. डी . सावंत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . डी . सावंत , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा. म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

श्रीमती ए. डी . सावंत , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २०४ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 
दिनांक १४ जानेवारी , २०१५. 


क्रमांक -११- २०१५ . – 
श्री . जी . बी . जोशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव यांना दिनांक १२-०१- २०१५ ते २१- ०१- २०१५ पर्यंतची एकूण १० 
( दहा) दिवसांची वैद्यकिय / परिवर्तीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय कार्यभार श्री . एम . एम . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगांव , यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

श्री . जी . बी . जोशी , जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ , मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . बी . जोशी , खामगांव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 
___ श्री . जी . बी . जोशी , जिल्हा न्यायाधीश -२ खामगांव यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७० (३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास एकूण ४१६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली १० ( दहा) दिवसांची परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे 
एकूण २० (वीस) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
बुलडाणा : 

( अवाच्य) , 
दिनांक २३ जानेवारी २०१५ . प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . ४७ 

आदेश 


क्रमांक -०९ - २०१५. – 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा., अ , क्र . ४९ 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


श्री . आर . एम . नेरलीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र. वर्ग, खामगांव यांना दिनांक २२-१२- २०१४ ते ०३-०१ -२०१५ 
पर्यंत एकूण तेरा दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . जी . आर . ढेपे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर तथा न्या . दं . प्र . वर्ग , खामगांव तसेच श्री . जे . जी . वाघ, ३ रे सह दि . 
न्या . क . स्तर, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

श्री . आर . एम . नेरलीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश हे रजेवरून परत 
आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एम . नेरलीकर , हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्या . दं . प्र . वर्ग , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . आर . एम . नेरलीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या 
खाती एकूण १८४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त 


क्रमांक - प्र.-ब -२- ४४६- २०१४. – 
श्री . दि . घि . मालविय , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, अकोट यांच्या खाती दिनांक २५ -१२-२०१४ रोजी एकूण ११४ 
दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २६- १२ - २०१४ रोजीची 
एक (०१) दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह , मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९ - २५ , २०१५/ माघ-फाल्गुन ३०-६ , शके १९३६ 


३ 


अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये की श्री . सैय्यद ए . 
एच . ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . घि . मालविय , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते की 
श्री . व्ही . एन . मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ . 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ५२ 

आदेश 


क्रमांक - प्र .- ब - २- ४५४- २०१४ . – 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ५० 

आदेश 


क्रमांक -प्र .- ब- २- ४५२- २०१४ . – 
श्रीमती . ए. ए. जी . एम . शेख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २० - १२-२०१४ 
रोजी त्यांच्या खाती एकूण ८१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . 
यांना दिनांक २१ - १२- २०१४ व दिनांक २२- १२ - २०१४ अशी एकूण दोन ( ०२ ) 
दिवसाच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती . ए. ए. जी . एम . शेख , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये की श्री . एम . ए. एम . 
हुसेन , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले . 


श्रीमती. एस . एस . जांभळे ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक १८ - १२- २०१४ 
रोजी एकूण ६४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
१९- १२- २०१४ ते दिनांक २० - १२- २०१४ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसाच्या 
वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती . एस . एस . जांभळे, ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते की 
श्री . ए. एस . देशपांडे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ५३ 

आदेश 


क्रमांक - प्र .- ब - २- ४५५ - २०१४ . – 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . ५१ 

आदेश 


क्रमांक - प्र .- ब - २ - ४५३ - २०१४ . – 


श्री . पी . एच. नेरकर, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, यांच्या खाती दिनांक २५- १२ -२०१४ रोजी एकूण ८९ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . पातुर यांना दिनांक २६- १२- २०१४ रोजीची 
एका दिवसाच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच. नेरकर , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहील्या असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


कु . भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दिनांक २१-१२ 
२०१४ रोजी एकूण ०४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
२२- १२- २०१४ ते दिनांक २४ - १२- २०१४ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , कु . भावना श्याम पाल , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 
_ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये की मिस वाय . के . 
राऊत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १९- २५ , २०१५/ माघ -फाल्गुन ३० -६, शके १९३६ 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . नि . मोरे , हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणारा असा आदेश देते 
की , श्री . एस . एच . वानखडे २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ , क्र . ५४ 

आदेश 
क्रमांक -प्र .- ब- २-४५६- २०१४ . – 
श्री . एस . बी . काळे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधिश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक २९ - १२- २०१४ 
रोजी एकूण ४९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
३० - १२- २०१४ ते दिनांक ३- १- २०१५ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच रजेच्या नंतर दिनांक ४-१ -२०१५ रविवारची सुट्टी जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह , मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . काळे हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणारा असा आदेश देते 
की , मिस शेख ए . ए . जी . एम . ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील न्यायालयाचे वरील 
रजेच्या काळात तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ . 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ५७ 

आदेश 
___ क्रमांक - प्र .- ब - २- ४- २०१५ . – 

श्रीमती एस. एस . जांभळे , ६वे सह दिवाणी न्यायाधिश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक २० -१२ - २०१४ 
रोजी एकूण ४९ दिवसांची अर्ध वेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
२१ - १२ - २०१४ ते दिनांक २३ - १२- २०१४ अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. एस . जांभळे, ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्री . ए. एस . देशपांडे 
७वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . ५५ 

आदेश 
क्रमांक - प्र .- ब- २ - १- २०१५. – 
श्री . आ . वि . मिश्रा , दिवाणी न्यायाधिश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक १- १- २०१५ रोजी एकूण ४९ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १- १- २०१५ ते दिनांक 
३- १-२०१५ अशी एकूण तीन (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच रजेच्या 
पुढे दिनांक ४ - १- २०१५ रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह , मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . वि . मिश्रा, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणारा असा आदेश देते 
की , मिस ए . पी . गिरडकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ, क्र . ५६ 

आदेश 
क्रमांक -प्र .- ब - २- २ -२०१५ . – 
श्री . वि . नि . मोरे, सह दिवाणी न्यायाधिश ( क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, अकोट यांच्या खाती दिनांक ४ - १- २०१५ रोजी एकूण ७० 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ५- १- २०१५ ते दिनांक 
७ -१ - २०१५ अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच रजेच्या 
नंतर दिनांक ४- १- २०१५ रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह , मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . ५८ 

आदेश 
क्रमांक- प्र .- ब - २ - ५ - २०१५ . – 
श्रीमती एस. एस . जांभळे , ६वे सह दिवाणी न्यायाधिश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक २५ - १२- २०१४ 
रोजी एकूण ४३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
२६- १२- २०१४ ते दिनांक २-१ - २०१५ अशी एकूण आठ ( ८ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . जांभळे , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 
__ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . वाय . के . 
राउत , १०वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
दिनांक ५ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९ - २५ , २०१५/ माघ- फाल्गुन ३० -६ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ. क्र . ६१ . 

आदेश 


आदेश 


क्र . प्र .- ब - २- १०- २०१५. 


क्र . प्र .- ब - २ - १८ - २०१५. 


श्री . एस. डी . गरड , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, बाळापुर , यांच्या खाती दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी एकुण 
६६ दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक ३ जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक ६ जानेवारी २०१५ अशी एकूण चार ( ४ ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


श्री . एम . ए . एम . हुसेन , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , अकोला , यांच्या खाती दिनांक २० जानेवारी 
२०१५ रोजी एकूण ६९ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ अशी एकूण तीन 
( ३) दिवसांच्या अर्जित रजा तसेच दिनांक २० जानेवारी २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासुन ते दिनांक २७ जानेवारी २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येते आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . गरड , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . ए. एम . हुसेन , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहीले असते. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती पी . व्ही . राणे, 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
अकोला हयांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


__ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की मिस. एस एस . जांभळे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हया वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचेतातडीचेदिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


दिनांक ९ जानेवारी २०१५ . 


दिनांक १६ जानेवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ. क्र . ६० . 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 


क्र . प्र .- ब - २- १७ - २०१५ . 


आदेश 


क्र . प्र.- ब - २- ३५ - २०१५ . 


श्री . एस . एस . बोस, सहदिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, अकोला , यांच्या खाती दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजी एकूण 
८५ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २७ जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ अशी एकूण आठ ( ८ ) दिवसांच्या अर्जित 
रजा तसेच दिनांक २३ जानेवारी २०१५ चे कार्यालयीन सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येते आहे . 


श्री . जी . एल . मसंद , दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ) अकोला , यांच्या 
खाती दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी एकूण १९३ दिवसाची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अशी एकूण सहा ( ०६) दिवसांच्या अर्जित रजा व तदनंतर मुंबई येथे 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजी जिल्हा न्यायाधीश या पदासाठी होणा- या 
परिक्षेकरिता उपस्थित राहण्यासाठी दिनांक १३ जानेवारी २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासुन ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह , कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . बोस , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमत पी . व्ही . राणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हया वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
अ- एक -२ ( १५९५ ) 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . एल . मसंद , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती एस . एन . मोरवाले , सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर अकोला यांनी 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहीले . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९- २५ , २०१५ /माघ- फाल्गुन ३०- ६ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 


आदेश 


क्र . प्र .- ब - २ - ३६ - २०१५. 


श्री . डी . व्हि . हरणे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला , यांच्या खाती दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ रोजी एकूण ८५ दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २० जानेवारी २०१५ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१५ अशी एकूण तीन 
( ३ ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


On return from leave, Shri H . C . Parmar , Joint Civil Judge 
(Jr. Dn. ) and Judicial Magistrate First Class Kelapur, is 
re-posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b) of M. C . S . ( Pay ) 
Rules, 1981 that Shri H . C . Parmar, would have continued to 
officiate as Joint Civil Judge ( Jr. Dn .) and Judicial Magistrate 
First Class , Kelapur, had he not proceeded on leave during 
the above period . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . व्हि . हरणे , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७६ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये मिस . बी . एस . पाल , 
९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
अकोला यांनी वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम 
पाहीले. 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ. क्र . ६५ . 

ORDER 
No. B. 2 (1 ) ADMN- 666- 2014. 

Shri A. G. Sable, Civil Judge ( Jr. Dn.) and Judicial 
Magistrate First Class , Zari Jamni is granted earned leave for 
one day earned leave on 10th December 2014 to in continua 
tion to earned leave for 2 days w . e . f. 8th December 2014 to 9th 
December 2014 with permission to leave head quarters which 
was already granted to him vide this office order No. B. 2 ( 1) 
Admn.-628-2014, dated 5th December 2014. 

Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 

No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri M . R . 
Devkate, Civil Judge (Jr. Dn .and JudicialMagistrate First Class, 
Maregaon , during the above period . 

On return from leave, Shri A . G . Sable , Civil Judge ( Jr. Dn .) 
and JudicialMagistrate First Class Zari Jamni, is re-posted to 
his former post. 
___ Certified under note 2 of Rule 39 (2) ( b) of M. C. S. (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri A . G . Sable, would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr.Dn.) and Judicial Magistrate First 
Class, Zari Jamni, had he not proceeded on leave during the 
above period . 


अकोला : 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


श्रीमती वि . ना . तांबी , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, अकोला. 


भाग १ ( अ. वि . पु), म . शा . रा., अ . क्र . ६४ . 
BY DISTRICT JUDGE 1 AND ADDITIONAL 

SESSIONS JUDGE 

ORDER 
No. B. 2 (1) ADMN-665 -2014. 
Shri H. C . Parmar, Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and Judicial 
Magistrate, First Class, Kelapur, is granted earned leave for 6 
days w . e. f. 29th December 2014 to 3rd January 2015 and 
permission to prefix and suffix holidays falling on 28th De 
cember 2014 and 4th January 2015 with permission to leave 
head quarters from 28th December 2014 A . O . H . to 5th Janu 
ary 2015 B. O . H. 

Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 

No locum tenens is necessary . 
The charge of his Court and office is kept as under. 

On 28th December 2014 with Shri H . A . Wani, 3rd JointCivil 
Judge (Jr. Dn .) and Judicial Magistrate First Class, Kelapur. 

From 29th December 2014 to 5th January 2015 with 
Shri N . H . Tikhe , 2nd Joint Civil Judge (Jr . Dn.) and Judicial 
Magistrate First Clas , Kelapur. 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 

ORDER 
No. B. 2 (1)- ADMN- 668-2014. 

Shri O . N. Mantri , Civil Judge ( Jr. Dn.) and Judicial 
Magistrate First Class , Kalamb is granted earned leave for 2 
days on 29th December, 2014 and 30th December, 2014 and 
permission to prefix holidays falling on 27th December, 2014 
and 28th December, 2014 with permission to leave head 
quarters from 26th December, 2014 A . O . H .to 31st December, 
2014 B. O . H. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९ -२५ , २०१५/ माघ- फाल्गुन ३० - ६ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पू ) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६८ . 


Necessary note be takenin his original service book and 
leave account. 


आदेश 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with as under : 
From26th December, 2014 A. O . H. to 29th December, 2014 
B . O . H . with Shri M . M . Palsapure, 7th Joint Civil Judge 
(Jr. Dn.) and Judicial Magistrate First Class, Yavatmal. 

From 29th December 2014 to 31st December 2014 B . O . H ., 
with Ms. S . Z . Khan , 4th Joint Civil Judge (Jr . Dn.) and Judicial 
Magistrate First Class, Yavatmal . 


क्रमांक प्र .-ब - २- २५- २०१५. 
मिस. भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला, यांच्या खाती दिनांक २० जानेवारी , 
२०१५ रोजी एकूण १६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २१ जानेवारी , २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी , २०१५ अशी एकूण 
तीन ( ३ ) दिवसाची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक २४ जानेवारी , 
२०१५ व दिनांक २५ जानेवारी , २०१५ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी 
जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


On return from leave, Shri O . N .Mantri, Civil Judge ( Jr.Dn.) 
and JudicialMagistrate First Class , Kalamb is re -posted to his 
former post. 
____ Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b) of M. C . S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri O . N. Mantri, would have continued to 
officiate as Civil Judge, (Jr.Dn.) and Judicial Magistrate First 
Class , Kalamb, had he not proceeded on leave during the 
above period . 


प्रमाणित करण्यात येते की , मिस . भावना श्याम पाल, ह्या जर , वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


Yavatmal : 

A. C . CHAPHALE, 
Dated the 26th December 2014. District Judge- 1 and 

Additional Sessions Judge , 

Yavatmal. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मिस . वाय . के . राउत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ. क्र . ६७ . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- २६ - २०१५ . 


क्रमांक प्र .- ब - २- २३ - २०१५ . 


श्री . पी . एच. नेरकर , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, पातुर , यांच्या खाती दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ रोजी एकूण 
१०१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २० जानेवारी, 
२०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी, २०१५ अशी एकूण चार ( ४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा व रजेच्या पुढे दिनांक २४ जानेवारी , २०१५ व दिनांक २५ 
जानेवारी , २०१५ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती प्रांजली वि . राणे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला, यांच्या खाती दिनांक २६ जानेवारी , 
२०१५ रोजी एकूण १११ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१५ ते दिनांक २९ जानेवारी , २०१५ अशी एकूण 
तीन ( ३ ) दिवसाची अर्जित रजा व रजेच्या आधी दिनांक २४ जानेवारी , 
२०१५, दिनांक २५ जानेवारी , २०१५ व दिनांक २६ जानेवारी २०१५ चौथा 
शनिवार , रविवार व प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती प्रांजली वि . राणे, ह्या जर , वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . नेरकर , हे जर , वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . ए . एस . देशपांडे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . बी . काळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


दिनांक २० जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १९- २५ , २०१५/माघ- फाल्गुन ३०- ६ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ७० . 


प्रमाणित करण्यात येते की , मिस . भावना श्याम पाल , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- २७- २०१५. 


श्रीमती एस . एस . जांभळे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला , यांच्या खाती दिनांक २७ जानेवारी , 
२०१५ रोजी एकूण ७७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २८ जानेवारी , २०१५ ते दिनांक ३१ जानेवारी , २०१५ अशी एकूण 
चार ( ४ ) दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक २७ जानेवारी, २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी , २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . वाय . के . 
राऊत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहिले . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - ३२ - २०१५ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . जांभळे , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 


असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . ए. एस . देशपांडे , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


श्री . अ . अ . अ . शेख , सदस्य सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
अकोला, यांच्या खाती दिनांक १ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी एकूण १०२ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २ फेब्रुवारी , २०१५ ते दिनांक 
७ फेब्रुवारी , २०१५ अशी एकूण सहा (६ ) दिवसाची अर्जित रजा तसेच 
रजेच्या मागे दिनांक १ फेब्रुवारी , २०१५ रविवारची सुट्टी व रजेच्या पुढे 
दिनांक ८ फेब्रुवारी , २०१५ रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


दिनांक २१ जानेवारी २०१५ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . अ . अ . शेख , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- ३१ - २०१५. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . एस. जी . बोरलेपवार , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ), अकोला हे वरील रजेच्या काळात उपरोक्त पदाचे 


काम पाहतील. 


मिस . भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला, यांच्या खाती दिनांक १५ जानेवारी , 
२०१५ रोजी एकूण २६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक १६ जानेवारी, २०१५ व दिनांक १७ जानेवारी , २०१५ अशी एकूण 
दोन ( २) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १८ जानेवारी, 
२०१५ रविवारची सुट्टी जोडून कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


अकोला : 
दिनांक २३ जानेवारी २०१५. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश- १, 

अकोला. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १९- २५ , २०१५ /माघ- फाल्गुन ३०- ६ , शके १९३६ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शुक्रवार , दिनांक २३ जानेवारी २०१५/ माघ ३, शके १९३६ 


भाग १ - ( असा .) ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक अ . का .- भू . सं .- प्र . अ .- कावि - ११४ - २०१५ . 


( १) ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २८९२-११८० -सीआर - ९० - ९२( बी )- युडी- १३, दिनांक ४ डिसेंबर 
१९९२ अन्वये मंजुर झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे . एम . आर. टि . पी . कायदा १९६६ चे कलम ३१ मधील 
पोट- कलम ( १) ( महाराष्ट्र कायदा क्रमांक ३७ - १९६६ ) अन्वये महानगरपालिका अमरावती , जिल्हा अमरावती येथील महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेल्या 
विकास योजनामध्ये आरक्षण क्रमांक ३३० ( भाजीबाजार व दुकान केंद्र ) व १८ . ०० मी . डि . पी . रुंद रस्त्याकरीता स . नं . १८३ , भो . वर्ग - १, क्षेत्र ०.९६ 
हे . आर चा समावेश आहे . ( यापुढे निर्देश मंजुर विकास योजना); 

( २) आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचिमध्ये नमुद केलेली जमीन ( ज्यात उपरोक्त जमीन २) मौजा बडनेरा येथील अमरावती शहराच्या मंजूर 
विकास योजनेमध्ये भाजीबाजार व दुकान केंद्र व १८ . ०० मी . डि . पी . रुंद रस्ता यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे; 


(३ ) आणि ज्याअर्थी, आयुक्त , महानगरपालिका अमरावती यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा १९६६ चे कलम १२६ मधील 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे अर्ज सादर केलेला आहे . ( ज्यात उक्त महाराष्ट्र कायदा) आणि मौजा बडनेरा येथील 
आरक्षण क्रमांक ३३० ( भाजीबाजार व दुकान केंद्र) व १८ .०० मी . डि . पी . रुंद रस्त्याखाली क्षेत्रफळ ०. ९६ हे. आर संपादित करण्याची मागणी केली 
आहे. ( भूसंपादन अधिनियम १८९४ ); 

( ४) आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभाग , टीपीएस- २८९२ - ११८०-सीआर-९०- ९२ ( बी)-युडी- १३ , दिनांक ४ डिसेंबर १९९२ अन्वये 
मंजुर झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे . आणि एम . आर.टि .पी . कायदा १९६६ चे कलम ३१ मधील पोट- कलम ( १ ) 
( महाराष्ट्र कायदा क्रमांक ३७-१९६६) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १५१ मधील पोट - कलम ( १) अन्वये शासनाने शक्ती 
प्रदान करुन उक्त कायद्यातील कलम १२६ मधील पोट - कलम ( १), ( २ ) आणि ( ४) अन्वये जिल्हाधिकारी, अमरावती , यांना शक्ती प्रदान करण्यात 
आली आहे; 


( ५ ) आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांची उक्त जमीन सार्वजनिक उपयोगाकरीता आवश्यक असल्याचे समाधान झाले असल्याने 
आणि उक्त जमीनीची निवाड्यानुसार येणारी पूर्ण रक्कम आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी अदा करावयाची आहे ; 


अ- एक - ३ (१५९५ ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १९- २५ , २०१५/माघ- फाल्गुन ३०- ६ , शके १९३६ 


( ६ ) आणि म्हणून, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १२६ चे पोट-कलम ( ४) अन्वये तसेच भुसंपादन अधिनियम १८९४ चे 
कलम ६ अन्वये शक्ती प्रदान केलेली आहे . 

( ७) शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना टीपीएस - २८९२-११८०- सीआर- ९० -९२ ( बी )-युडी- १३ , दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ अन्वये 
मंजूर झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे. आणि एम. आर.टि . पी . कायदा १९६६ चे कलम ३१ मधील पोट -कलम ( १ ) 
( महाराष्ट्र कायदा क्रमांक ३७-१९६६ ) अन्वये जिल्हाधिकारी अमरावती यांनी मौजा बडनेरा येथील उक्त जमीन मंजुर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक 
३३० ( भाजीबाजार व दुकान केंद्र ) व १८ . ०० मी . डि . पी . रुंद रस्ता मौजा बडनेरा स . नं . १८३ , भो . वर्ग- १ , क्षेत्र ० . ९६ हे . आर संपादीत करण्याची 
मागणी केली आहे . ( भूसंपादन अधिनियम १८९४ ) आवश्यक असल्याची घोषणा केली आहे . 

(८ ) उक्त जमीनीच्या संबंधित यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ 
खंड ( क ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याच प्रमाणे त्यांना त्याची 
उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करुन सुरु करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांच्या कार्यालयात पाहणी करीता उपलब्ध आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा, तालुका 

__ भूमापन क्रमांक / 
गांव स .न./सि .क्र ./ 

प्लॉट क्रमांक 


गांव नमुना आवश्यक असलेले भूसंपादन कार्यालयाचे 
७/ १२ प्रमाणे ( संपादीत करावयाचे) नांव व भुसंपादन 
जमिनीचे क्षेत्र अंदाजित जमीनीचे क्षेत्र प्रकरण क्रमांक 


संपादनाचा 
उद्देश 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ ०८ 


० ९६ 


अमरावती, अमरावती 

बडनेरा . 


स .नं . १८३ , 
भो . वर्ग- १ 


उप विभागीय अधिकारी आरक्षण क्रमांक ३३० 
तथा भूसंपादन अधिकारी , (भाजीबाजार व दुकान केंद्र) व 
अमरावती . 

१८ . ०० मी . डि . पी . रुंद रस्ता . 


किरण गित्ते , 


अमरावती : 
दिनांक २३ जानेवारी , २०१५ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. 


